महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना 
कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्याबाबत 
दिनांक १२.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
गठीत त्रिपक्षीय समितीस शासनास अहवाल सादर 
करण्याकरिता दिनांक १३.०५.२०२१ पासून ६ 
महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९ / प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २२.०६.२०२१ 


वाचा - 


१) झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण २०१९/प्र. क्र. ४८/कामगार-३, 
दिनांक १२.११.२०२०. 

२) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र साखर त्रिपक्षीय समिती, मुंबई यांचे दिनांक २०.०५.२०२१ रोजीचे 
पत्र. 


प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्याबाबत वाचा 


येथील दिनांक १२.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, साखर 


कारखाना कामगार प्रतिनिधी आणि शासनाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली त्रिपक्षीय समिती 


स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीस महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांतील कामगारांच्या 


मागण्यांवर विचार करून शासनास अहवाळ सादर करण्याकरिता समिती स्थापन झाल्याच्या 


दिनांकापासून ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. सदर कालावधी दिनांक १२.०५.२०२१ रोजी 


संपुष्टात आला आहे. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र साखर त्रिपक्षीय समिती, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक 


२०.०५.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सदर त्रिपक्षीय समितीचा कालावधी दिनांक १३.०५.२०२१ पासून पुढे 


६ महिन्यांकरिता वाढविण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना 


कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्याबाबत दिनांक १२.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


गठित त्रिपक्षीय समितीस शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता दिनांक १३.०५.२०२१ पासून ६ 


महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९ / प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 


शासन निर्णय- 
महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्याबाबत दिनांक 


१२.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित त्रिपक्षीय समितीस शासनास अहवाळ सादर 


करण्याकरिता दिनांक १३.०५.२०२१ पासून ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. दिनांक 


१२.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील इतर तरतुदी कायम राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२२१११९५३४७१० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S H A S H A N K £0 LABOUR DEPARIVENT 50०१० 32, sah as 


3 400032, st=Maharashtra, 
5.4.20=6b4e6443f4621997398029547f7 1977c2d89e32e391d622c5 19f3 


9893078309, 
pseudonym=4050B2BBA585485C9F7047F2204D5 1F56E2363FA, 
M A D ) H AV S ATH E serialNumber=1 1 AO6BF85893554AC5CDED657COF1435AF29A0AD118F 
B759493176E40002B178, cn=SHASHANK MADHAV SATHE 
Date: 2021.06.2! 30° 


5 11:41:11 +05 


(31. Al. साठे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० 03२. 

८. मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२. 

९. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. मा. श्री. जयप्रकाश साळुंखे-दांडेगांवकर, पुर्णा सहकारी साखर कारखाना लि., 
पो. वसमतनगर, जि. हिंगोळी-४३१ ५१२. 

१२. मा. श्री. श्रीराम सहादू शेटे, कादवा सहकारी साखर कारखाना लि.., मातेरेवाडी, ता. दिंडोरी, 
जि. नाशिक ४०० २०९. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९ / प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 


१३. मा. श्री. आबासाहेब पाटील, रेणा सहकारी साखर कारखाना लि., दिलीप नगर निवाडा, पो. 
सिंघगांव, ता. रेणापूर, जि. लातूर ४१३ ५२७. 

१४. मा. श्री. विजयसिंह मोहिते-पाटील (मा. लोकसभा सदस्य), स. म. शंकरराव मोहिते पाटील स. 
सा. का. लि., शंकरनगर-अकलूज, मु. शंकरनगर, पो. यशवंतनगर, ता. माळशिरस, जि. 
सोलापूर ४१३ ११८. 

१५. मा. श्री. हर्षवर्धन पाटील, कर्मवीर शंकररावजी पाटील स. सा. का. लि., महात्मा Ho नगर, 
पो. बिजवडी, ता. इंदापूर, जि. पुणे ४१३ १०६. 

१६. मा. आ. श्री. प्रकाश कल्लाप्पाण्णा आवाडे, जवाहर शेतकरी स. सा. का. लि., श्री. कल्लाप्पाण्णा 
आवाडेनगर, हुपरी-यळगूड, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर ४१६ २०३. 

१७. मा. श्री. चंद्रदीप नरके, कुंभी कासारी स. सा. का. लि., कुडीत्रे, ता. करवीर, 
जि. कोल्हापूर ४१६ २०४. 

१८.मा. श्री. राजेंद्र नागवडे, स. म. शिवाजीराव ना. नागवडे स. सा. का. लि., मु. पो. श्रीगोंदा, जि. 
अहमदनगर ४१३ ७२६. 

१९.मा. श्री. भानुदास मुरकुटे, अशोक स. सा. का. लि., अशोकनगर, ता. श्रीरामपुर, 
जि. अहमदनगर ४१३ ७१७. 

२०. मा. आ. श्री. के. पी. पाटील, दुधगंगा वेदगंगा स. सा. का. लि., बिद्री, पो. बिद्री, ता.कागल, 
जि. कोल्हापूर ४१६ २०८. 

२१.मा. श्री. संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, साखर संघ, मर्या., मुंबई. 

२२.मा. श्री. बी. बी. ठोंबरे, चेअरमन, नॅशनल शुगर अण्ड अलाईड इंडस्ट्रिज लि., साईनगर 
रांजणी, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. 

२३.मा. श्री. प्रल्हाद गोविंदराव साळुंखे पाटील, चेअरमन, न्यु फलटण शुगर फॅक्टरी, 
मु. पो. सुरवडी, ता. फलटण, जि. सातारा. 

२४.मा. आ. श्री. अशोक अर्जुनराव उर्फ भाई जगताप, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर 
कामगार फेडरेहान, ५, नवलकर लेन, पहिला मजला, प्रार्थना समाज, गिरगाव, 
मुंबई ४०० ०0०8. 

२५.श्री. तात्यासाहेब काळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, श्रीनिवास 
व्हिला, ए 38/92, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, पुणे ४११ ००४. 

२६.श्री. शंकरराव भोसळे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, 
श्रीनिवास व्हिला, ए ३४/१२, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, पुणे ४११ ००४. 

२७.श्री. अविनाश आपटे, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, श्रीनिवास 
व्हिला, ए 38/92, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, पुणे ४११ ००४. 

२८.श्री. राऊसाहेब पाटील, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, श्रीनिवास 
व्हिला, ए 38/92, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, पुणे ४११ ००४. 

२९.श्री. रावसाहेब भोसले, कोषाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, 
श्रीनिवास व्हिला, ए 38/92, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, पुणे ४११ ००४. 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९ / प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 


३०.श्री. अशोक बिराजदार, प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, श्रीनिवास 
व्हिला, ए 38/92, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, पुणे ४११ ००४. 
३१.श्री. सुरेश मोहिते, प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, श्रीनिवास 
व्हिला, ए 38/92, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, पुणे ४११ ००४. 
३२.श्री. आनंदराव वायकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ, श्रमिक, 
टिळक रोड, अहमदनगर ४१४००१. 
३३.श्री. सुभाष काकुस्ते, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ, श्रमिक, टिळक 
रोड, अहमदनगर ४१४००१. 
३४.श्री. अविनाश गोविंदरावजी आदिक, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार HSA 
(इंटक), कांग्रेस भवन, डावखर मार्ग, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर. 
३५.श्री. नितीन बबनराव पवार, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार HSA 
(इंटक), कांग्रेस भवन, डावखर मार्ग, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर. 
३६.श्री. पोपटराव मिटकरी, मालेगांव तालुका, राष्ट्रीय शुगर वर्कर्स युनियन, रावळगाव, 
ता. मालेगांव, जि. नाशिक. 
३७.श्री. योगेश नामदेव हंबीर, श्रीनाथ मस्कोबा साखर कारखाना, मु. पो. पैठण, ता. दौंड, जि. पुणे. 
३८.श्री. डी. डी. वाघचौरे, खजिनदार, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार HSA, ५, 
नवलकर लेन, पहिला मजला, प्रार्थना समाज, गिरगाव, मुंबई Yoo ००४. 
३९.अँड. भूषण महाडिक, ३०१, श्रीजी चेंबर्स, ६० जन्मभूमी मार्ग, ३ रा मजला, फोर्ट, 
मुंबई ४०० ००१. 
४०.श्री. रविराज इळवे, कल्याण आयुक्त, कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई. 
४१.महालेखापाल (लेखापरिक्षा / ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
४२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
४३. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
४४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४५. वित्त विभाग (व्यय व अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
४६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघ, मर्या., साखर भवन, मुंबई. 
४७. निवडनस्ती (काम-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


